एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (0725) सन २०१९- 
२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४ /का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२९ मे, २०१९. 


वाचा :- 


१. महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र.025-२०१७/प्र.क्र. १८०/का-८, दि.६.३.२०१८. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागाकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ही केंद्रपुरस्कृत योजना 
राबविण्यात येत असून त्यासंदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून चार नवीन 
लेखाशिर्ष कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सदर लेखाशिर्षातर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी या 
योजनेसाठी एकूण रू.८५९०.४७ लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार 
महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी महाराष्ट्र विनियोजन (ळेखानुदान) विधेयक, २०१९, दि.८.३.२०१९ च्या 
अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. सदर लेखानुदानाच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयाव्दारे एकात्मिक 
बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी केंद्र शासनास चालू वर्षासाठी सादर 
करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील योजनेत समाविष्ट ३७ शासकीय बालगृहे/ निरीक्षणगृहे कर्मचारी यांचे वेतन व 
वेतनेत्तर बाबीकरिता निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना खालीलप्रमाणे निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 


अ.क्र उद्दिष्ट 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(१६ शासकीय संस्था, (१६) (०१) | (१६ झासकीय संस्था, (१६) (०२) 
एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ | एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ 
0००९), केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील | ७०१८), राज्य हिस्सा ,कार्यक्रमावरील 
खर्च, खर्च, 


ग जात अर्थसंकल्पिय 
अर्थसंकल्पिय अंदाज । प्रस्तावित वितरण ae प्रस्तावित वितरण 


(१) (२) (३) (8) (4) (&) 


04, वेतन १०७३.१६ ३५७.७२ ७१५.४४ २३८.४८ 


२ ।०२,मजुरी ९२५.०९ ०.०१ १०९७.०२ ०.०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः - बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४ /का-०८ 


ws खख 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स 09, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(१६ शासकीय संस्था, (१६) (०१) | (१६ शासकीय संस्था, (१६) (०२ 
ee ae एकात्मिक nly संरक्षण योजना (2234 | एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (2234 
0००९), केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील | 0०१८), राज्य हिस्सा ,कार्यक्रमावरील 
खर्च, खर्च, 
अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्रस्तावित वितरण न प्रस्तावित वितरण 
३ | ०६, दूरध्वनी,वीज,पाणी ४२.८० ०.०१ ४७.०२ ०.०१ 
४ | 94, देशांतर्गत प्रवास खर्च २१२.८२ ०.०१ १४१.८८ ०.०१ 
५ | १३,कार्यालयीन खर्च ४१.५८ ०.०१ 29.192 0,09 
६ | १४, भाडे, Tela He १३६.३१ ०.०१ १२७.८७ ०.०१ 
७ | १९,आहार खर्च २६१.३६ ०.०१ १७४.२५ ०.०१ 
२०,इतर प्रशासकीय खर्च २६१.७० ०.०१ १९६.६६ ०.०१ 
२१,पुरवठा व सामग्री ७.९२ ०.०१ ५.२८ ०.०१ 
१० । २६, जाहिरात व प्रसिद्धी १४४.६० ०.०१ ९६.४० ०.०१ 
११ | २८, व्यावसायिक सेवा १६.५० ०.०१ ११.०० ०.०१ 
एकूण (१) ३१२३.८४ ३५७.८२ २६४०.५४ २३८.५८ 
(रुपये लक्ष) 
मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय | सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय 
ee =e संस्थांना सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक संस्थांना सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक 
बाल संरक्षण योजना (२२३५ ७०२७ , | बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०३६) , 
केंद्र हिस्सा ,कार्यक्रमावरील खर्च राज्य हिस्सा , कार्यक्रमावरील खर्च 
अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्रस्तावित वितरण | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्रस्तावित वितरण 
(१) (2) (3) (४) (५) (६) 
१ ।३१, सहायक अनुदान ८४७.८० = ४६४.४० i 
(वेतनेत्तर) 
२ | ३६, सहायक अनुदान ९०८.३३ शिका ६०५.५६ २०१.८५ 
(वेतन) 
एकूण (२) १७५६.१३ | 0.00 | 9088.88 209.24 
एकूण (9+2) ४८७९.९७ ३५७.८२ ३७१०.५० ४४०.४३ 
२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या 


परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.५ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४ /का-०८ 


३. "सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२९१७३६०७०८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc za A  -0 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And Child 


: 
Lalsin g Cenc err eke 


t Department, posta tra, 
b5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a24 


‘ 94817 bf79d694, 
Ra m C h a n d fa G uJ a r serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28f 
d2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2019.05.29 17:38:51 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१६५. 
. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 
. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


